स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गात समावेशन 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती/ सुधारित 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील पहिल्या व दुसऱ्या 
लाभाच्या अनुज्ञेयतेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आप्रयो-२०२१/प्र.क्र.११२/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- 99 एप्रिळ, २०२२. 


संदर्भ:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-इएसटी-१०८८/(१७९३)/सेवा-३, 
दिनांक १४/०३/१९८९. 
शासन परिपत्रक 

पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय इएसटी-१०८३/(४८०)-आ(तांत्रिक), दिनांक ३१/०१/१९८९ 
अन्वये क्षेत्रीय पदावर कार्यरत असलेल्या अनेकविध तांत्रिकी व पर्यवेक्षीय पदांचे सुसुत्रीकरण 
करुन स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने संदर्भाधिन दिनांक १४/०३/१९८९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायकाचा नवीन संवर्ग निर्माण करण्यासंदर्भातील पाटबंधारे विभागाचा वरील शासन निर्णय काही 
फेरफारासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेला आहे. या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार कर्मचाऱ्यांचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गात समावेशन करण्यात 
आलेले आहे, असे समावेशन झालेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
कालबध्द पदोन्नती/ सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे GI कशा प्रकारे अनुज्ञेय राहतील 
याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून शासनाचे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे 
स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे. 

२. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गात समावेशन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती/ 
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ पुढीलप्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 

अ) कालबध्द पदोन्नती योजना/सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना/सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करताना या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व इातींची पूर्तता होत असेल तरच या 
योजनेंतर्गतचे लाभ अनुज्ञेय होतील. 

ब) ज्या कर्मचाऱ्यांची कालबध्द पदोन्नती योजना/सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या 
लाभामुळे अनुज्ञेय वेतनश्रेणी ही स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या वेतनश्रेणीश्री समतुल्य 
आहे त्यांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गात समावेशन होताना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळत नाही 
अशा कर्मचाऱ्यांना पहिला लाभ मंजूरीच्या दिनांकापासून १२ वर्षांच्या नियमित अर्हताकारी सेवेनंतर 
विहित अर्हता/पात्रता धारण करीत असल्यास सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गतचा 
दुसरा लाभ म्हणून कनिष्ठ अभियंता पदाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय राहील. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः आप्रयो-२०२१/प्र.क्र.११२/सेवा-३, 


लाभ 


क) ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात त्यांच्या मूळ पदानुसार कालबध्द पदोन्नती योजनेचा 
मिळाळेला आहे तो त्यांचा पहिला लाभ समजण्यात येईल व पहिल्या लाभानंतर अज्ञा 


कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गात समावेशन झाल्यामुळे वरिष्ठ वेतनश्रेणी 


अनुज्ञेय ठरली आहे SAN कर्मचाऱ्यांचा दुसर्‍या लाभाकरीताचा कालावधी त्यांच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी 


सहायक संवर्गातील समावेशनाच्या दिनांकापासून विचारात घेण्यात यावा व त्यानुसार त्यांची स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक संवर्गात १२ वर्ष अर्हताकारी सेवा झाल्यानंतर त्यांना अटी व शर्तीची पूर्तता 


केल्यानंतर कनिष्ठ अभियंता पदाची वेतनश्रेणी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या इतर 


अटींची व पात्रतेची पूर्तता होत असल्यास अनुज्ञेय राहील. 


३. 


सदर परिपत्रक वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


१६२/२२/सेवा-३, दि.०७/०४/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०४१११२१६३०७८१८ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांत 


ने - 
HINI SAKHARAM : 


BHALEKAR : 
(रोहिणी भालेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 

सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ/ मंडळ, 

सह सचिव (सेवा) / सह सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (सेवा-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री (सा.बां.)/मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३/आस्था-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१३.सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१४.निवडनस्ती (सेवा-३). 


Cc “७ AD OO 


o~ 
~~ 
न 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


